समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 
वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक व कार्यालय अधिक्षक, 
गट-क संवर्गातून समाज कल्याण अधिकारी,गट-ब या 
संवर्गात निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : सकआ-२०२१/प्र.क्र.६२/आस्था-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ डिसेंबर, २०२१ 
शासन आदेशा- 
समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील वरीष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, गट-क व कार्यालय 

अधिक्षक, गट-क (वेतनश्रेणी एस-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गातून समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब (वेतनश्रेणी 
एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या संवर्गात पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्याकरिता अपर मुख्य सचिव (सा.न्या) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागीय पदोन्नती 
समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाने वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, गट-क व 
कार्यालय अधिक्षक, गट-क संवर्गातून समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब संवर्गात तात्पुरत्या निवडसूचीस मान्यता 
दिली आहे. त्यानंतर नागरी सेवा मंडळाच्या तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना समाज 
कल्याण अधिकारी, गट-ब संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. सदर 
पदोन्नतीनंतर त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ-४ मध्ये) दर्शविण्यात आलेल्या महसुली विभागामध्ये (स्तंभ-५ मध्ये) 
दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम प्रवर्ग | वाटप करण्यात | पदोन्नतींनंतर देण्यात येणारी 
आलेला महसुल पदस्थापना 
विभाग 

aa 2. 3. fo Be ५. 

7 श्री. दिगांबर ह. राजेमोड, वरिष्ठ । भज-ब औरंगाबाद । समाज कल्याण अधिकारी, 
समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक (गट-ब), सहाय्यक आयुक्त, 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, समाज कल्याण कार्यालय, 
कार्यालय, औरंगाबाद औरंगाबाद 

२. श्री. कालीदास बाळाजीराव जोशी, | खुला पुणे विशेष अधिकारी (झानिशा), 
वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, समाज कल्याण आयुक्तालय, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण पुणे (शिक्षण विभाग) 
कार्यालय, कोल्हापूर 

३. श्री. राजेद्र गणपतराव Yok, | खुला अमरावती विशेष अधिकारी (झानिशा), 
वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण कल्याण, वाशिम कार्यालय 
कार्यालय, चंद्रपूर 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ-२०२१/प्र.क्र.६२/आस्था-२ 


अ.क्र मचाऱ्याचे नांव व पदनाम wat | वाटप करण्यात | पदोन्नतींनंतर देण्यात येणारी 
आलेला महसुल पदस्थापना 
विभाग 

४ श्री. रविकिरण विष्णुपंत पुराणिक, | खुला औरंगाबाद | समाज कल्याण अधिकारी, 
वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालय, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण समाज कल्याण विभाग, लातूर 
अकार्यालय, हिंगोली 

4 श्री. AMMA राजाराम हरसुरे, | खुला पुणे विशेष अधिकारी (een), 
वरीष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
प्रादेशिक उप आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे कार्यालय 
कल्याण कार्यालय, पुणे 

६ श्री. दासरी बापू सोपानराव, वरिष्ठ | खुला औरंगाबाद |। समाज कल्याण अधिकारी, 
समाज कल्याण निरीक्षक, सहाय्यक सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
आयुक्‍त, समाज कल्याण कार्यालय, कल्याण कार्यालय, नांदेड 
नांदेड 

७ श्रीमती अंजली वामनराव विवंडे, | अजा नागपूर विशेष अधिकारी (शानिझा) 
कार्यालय अधिक्षक, सहाय्यक सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर कल्याण, चंद्रपूर कार्यालय 

८ श्री. मोहन दयाराम खरोडे, | इमाव अमरावती समाज कल्याण अधिकारी 
कार्यालय अधीक्षक, जिल्हा समाज (विजाभज), सहाय्यक आयुक्त, 
कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद समाज कल्याण कार्यालय, 
अकोला यवतमाळ 

९ श्री. WR यादव पवार, कार्यालय | अजा कोकण-२ व्यवस्थापक, आंबेडकर 
अधिक्षक, fart कल्याण स्मारक, महाड 
आयुक्तालय, पुणे 

वि . | श्रीमती उज्वला हनुमंत कांबळे, | भज-ब पुणे समाज कल्याण अधिकारी 
कार्यालय अधिक्षक, ळेखा परिक्षण (विजाभज), सहाय्यक आयुक्त, 
शाखा, समाज कल्याण समाज कल्याण कार्यालय, 
आयुक्तालय, पुणे सांगली 

_ q ja राजेंद्र बाबुराव बुजाडे, | इमाव पुणे विशेष अधिकारी (शानिझा), 
कार्यालय अधिक्षक, सहाय्यक सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
आयुक्त, समाज कल्याण, भंडारा कल्याण कार्यालय, सोलापूर 

१२ श्री. दत्तात्रय रंगनाथराव वाघ, | खुला औरंगाबाद | विशोष अधिकारी (झानिशा), 


कार्यालय अधिक्षक, सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण कार्यालय, 
जालना 


सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण कार्यालय, जालना 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ-२०२१ /प्र.क्र.६२/आस्था-२ 


कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम wat | वाटप करण्यात | पदोन्नतींनं ण्यात येणारी 
आलेला महसुल पदस्थापना 
विभाग 


१३ 


श्री. रमेश खंडू सैद, कार्यालय खुला पुणे समाज कल्याण अधिकारी, 
अधिक्षक, शिक्षण शाखा, समाज सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण आयुक्तालय, पुणे कल्याण कार्यालय, पुणे 


Qs 


सदर पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.:- 
१) सदर पदोन्नती, निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ कर्मचारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले 


नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत, याच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२) सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या 


अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. ०७.०५.२०२१ नुसार दिलेल्या 
सुचनांनुसार देण्यात येत आहे. तसेच दि. ०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले असून, त्यावरील अंतीम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


३) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदावर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 


रिट याचिका स्टॅप क्र. ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. उच्च न्यायालयाने दि. २९.०६.२०२१, दि. 
०८.०७.२०२१ व दि. २२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्यात येत असून, 
कार्यालय अधिक्षक संवर्गातून समाजकल्याण अधिकारी, गट-ब संवर्गात पदोन्नतीसाठी दिव्यांगासाठी एक 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


४) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील 


अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


५) निवडसूचीतील ज्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु असेल त्यांच्याबाबत सामान्य प्रशासन 


विभाग, शासन निर्णय दि. १५.१२.२०१७ व दि. ३०.०८.२०१८ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही केलेली 
आहे. 


६) निवडसूचीतील कर्मचाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०१.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयात विहित 


केलेल्या पदोन्नतीसाठीच्य निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता 
दर्शविण्यात येत आहे. 


श्री. किशोर दामोदरराव रहाटे व इतर, गृहपाल यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे 


दाखल केलेल्या मुळ अर्ज क्र.५२५/२०२१ मध्ये दि.२७.०८.२०२१ रोजी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ-२०२१/प्र.क्र.६२/आस्था-२ 


नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अधिन राहून पदोन्नती कोट्याच्या मंजूर पदांच्या २० टक्के पदे गृहपाल या पदातून 
समाज कल्याण अधिकारी गट-ब या पदावर पदोन्नतीकरिता राखीव ठेवण्यात आली आहे. 


४. सदर पदोन्नत अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून तात्काळ 

नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यमुक्त केल्यानंतर विहित मुदतीत ते नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन शासन स्तरावरुन त्यांची 
पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या ota आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत समाज 
कल्याण अधिकारी, गट-ब पदाचा १२/२४ वर्षाचा लाभ दिला असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा. 


ष्‌. पदोन्नत झालेल्या कर्मचाऱ्याने समाज कल्याण अधिकारी, गट-ब या पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यानंतर वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प दिल्यास, त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियमावली, 
१९८१ Helles नियम क्र. ११(१(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


६. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील, सदर नियुक्‍्ती/पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकारी यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते पदोन्नतीच्या पदावर कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी ATS अहवाल आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
यांचेमार्फत शासनास त्वरीत सादर करावा. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२११२३०१२१४४६८२२२ असा आहे. हा आदेशा डिजीटील स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र ee Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 
Nn | O Nn a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social Justice 
And Special Assistance, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaaSdec8888d343a473567 


Ahire eee 
(अ.कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
३. संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ-२०२१/प्र.क्र.६२/आस्था-२ 


४. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग 

८. सर्व उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०. सहाय्यक अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. अपर मुख्य सचिव (सा.न्या.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१५. सर्व सबंधित कर्मचारी (व्दारा-आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे ) 

१६. निवड नस्ती-आस्था-२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


